मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेच्या प्रचार व 
प्रसिद्धीकरीता माध्यम आराखडयास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कौविउ-२०२४/प्र.क्र.१२९/प्रशा-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा:- 9) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्र : संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.९०/व्यशि-३, दि. ०९.०७.२०२४ 
२) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी 
समितीच्या दि. २९.०७.२०२४ च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची रोजगार 
मिळण्याची क्षमता वाढविण्याकरीता संदर्भाधीन दि. ०९.०७.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये “मुख्यमंत्री 
युवा कार्यप्रशिक्षण योजना” कार्यान्वित करण्यात आली आहे. सदर योजनेची माहिती अधिकाधिक 
युवकांपर्यंत पोहचून सदर योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त उमेदवारांना होण्यासाठी योजनेचा व्यापक 
प्रचार व प्रसिद्धी होणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने सदर योजनेची प्रसिध्दी विविध माध्यमातून 
करण्याकरीता माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्याद्वारे माध्यम आराखडा तयार करण्यात 
आला आहे. सदर माध्यम आराखड्यास माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यम आराखडा 
नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या दि. २९.०७.२०२४ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 
विभागाच्या विनंतीनुसार सदर आराखड्यात अंशत: बदल करुन सुधारीत माध्यम आराखडयास 
समितीच्या दि. ०६.०८.२०२४ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. सदर सुधारीत आराखड्यास 
व सदर आराखडा राबविण्याकरीता आवश्‍यक खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय:- 


सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेच्या प्रचार व 
प्रसिद्धीसाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्य आराखडा नियोजन व 
अंमलबजावणी समितीने मान्यता दिलेल्या माध्यम आराखडयास व सदर आराखडा राबविण्याकरीता 
₹ १,९५,२१,१००/- (अक्षरी ₹ एक कोटी पंचाण्णव लक्ष एकवीस हजार शांभर फक्त) इतक्या खर्चास 
याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. मान्यताप्राप्त माध्यम आराखड्यास येणाऱ्या अंदाजित 
खर्चाच्या तपशीलाबाबतचे परिशिष्ट- अ सोबत जोडले आहे. 


are निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२४/प्र.क्र.१२९/प्रशा-२ 


२. माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने संबंधित जाहिरात एजन्सी/आस्थापनांना कार्यादेडा 
देण्याच्या अनुषंगाने प्रस्तुत प्रयोजनाकरिता पुढील कार्यवाही करावी. 


३. जाहिरात खर्चाची देयके आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय 
यांना थेट सादर करण्यात यावीत. सदर देयके सन २०२४-२५ या चालू आर्थिक वर्षात कोणत्याही 
प्रकारचा विलंब न करता देय होतील याची दक्षता आयुक्‍त, कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
आयुक्तालय, नवी मुंबई यांनी घ्यावी. 


४. प्रस्तुत योजनेचा प्रचार व प्रसिद्धी कार्यक्रम राबविण्यासाठी खर्च करताना शासनाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेले शासन निर्णय/आदेश /परिपत्रके तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये निर्गमित केलेल्या 
वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील तरतूदी /अटी व शातींचे पालन करावे. 


५. प्रस्तुत प्रयोजनासाठी येणारा खर्च लेखाशिर्ष, मागणी क्र. झेडए-०२, २२३०-कामगार व 
सेवायोजन, ०२ सेवायोजन, ००४ संशोधन, सर्वेक्षण व सांख्यिकी, (०१) (०१) सेवायोजन रोजगार 
उपलब्धताविषयक माहिती व युवक रोजगार विषयक सेवा (२२३० ११०७), २६ जाहिरात व प्रसिद्धी 
या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०२१११६०००५०३ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHRINIVAS 
JAGANNATH SHASTRI 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
शासनाचे सह सचिव 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 

) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव 

) मा. मंत्री, कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव 
) 

) 

) 

) 


मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

१० आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२४/प्र.क्र.१२९/प्रशा-२ 


११)सर्व जिल्हाधिकारी 
१२)महालेखापाल, ( SBT व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
१३)महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
१४सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
) 
) 
) 


१५) सर्व उप आयुकत, Hed विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, 
१६)सर्व सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 
१७) निवडनस्ती- कार्यासन प्रहञा-२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२४/प्र.क्र.१२९/प्रशा-२ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२४/प्र.क्र.१२९/प्रजा-२, दि. ०२.०९.२०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट - अ 


मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेच्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीने मान्यता दिलेला 
माध्यम आराखडा 


नवजय 
= = ae महासंचालनालय 


कौशल्य विकास विभाग प्रस्तावित माध्यम आराखडा 


जाहिरात निर्मिती साहित्य तपशीळ (Production of Creative) 
Oe i 


haa | oo Po | रक्‍कम (प्रती नग) संख्या = | ee एकूण अंदाजित रक्‍कम 
(सर्व करांसहित) 
g शिशगा प्रिट आणि इतर बाह्य माध्यमांकरिता जाहिरातीचा मजकूर १०,००० g १०,००० १८०० १९,८०० 
(Adaptation, Translation, Formating from one media 
to other media) 
feat | TVC - ६० Sec. - As per DAVP rate ७,००,००० g \9,00,000 १,२६,००० ८,२६,००० 
जिंगल्स/ स्पॉट Audio Jingle (६० Sec.) ४५,००० श्र ४५,००० ८,१०० ५३,९०० 
Total - A 944,000 |_ १,३५,९०० ८,९०,९०० 
जाहिरात प्रसिद्धी तपशील (Details of Advertisement) 
Media मूळ दर, प्रक्रिय a "| ae | संख्या/ दिवस | एकूण अं fice | एकूण अंदाजित रक्‍कम 
रक्‍कम (सर्व करांसहित) 
मुद्रित माध्यमे (जाहिरात 
| ae शासनमान्य दर वृत्तपत्र ( राज्यातील मोठा आणि मध्यम संव नमूद अंदाजित १ दिवस २५,००,००० १,२५,००० २६,२५,००० 
निवडक मराठी दैनिके रकमेच्या मर्यादेत 
ेक्‍्ट्रॉनिक माध्यमे (वृ शाखा) 
१ |दूरदर्शन केंद्र सरकारचा दर व्हीसीचे प्रसारण - सायं. ७.०० बातम्यांच्या पूर्वी व मध्यंतरात [नमूद अंदाजित १० दिवस ००,००० २०,००० ८.९०,००० 
जाहिरात प्रसारण रकमेच्या मर्यादेत 
२ ।मराठो वृत्त वाहिन्य CBC (DAVP) ४५ ते ६० सेकंद जाहिरातींचे प्रसारण - प्रत्येक बॅडमध्ये नमूद  |नमूद अंदाजित १० दिवस ३५,००,०००|  ६,२३०,००० ४९,३०,००० 
यादीवरील व दर दराच्या मर्यादेत समसमान जाहिरात प्रसारण रकमेच्या मर्यादेत 
३ |एफ एम वाहिन्य यातील एफ एम रेडिओ वाहिन्यावरुन ऑडिओ जि नमूद अंदाजित १० दिवस १५,००,०००|  २,७०,००० १९७,७०,००० 
CBC (DAVE) दर प्रसारण रकमेच्या मर्यादेत 
¥ काशवाणी केंद्र केंद्र सरकार दर जगल्स / स्पॉटचे सकाळी ७.१० आणि सायंकाळी ७ बाजता |नमूद अंदाजित १० दिवस १०,००,००० १,८०,००० १९,८०,००० 
बातम्यांच्या मध्यंतरात एक वेळा (केंद्र शासनाचे दर) रकमेच्या मर्यादेत 
[समाज माध्यमे व डिजीटल माध्यमे (नव माध्यम शाखा) 
१ |सोशल मिडीया (Social Media) [विहित ई-निवि शासन निर्णय दि. २३.११.२०२३ मधोल संस्थांच्या सुचीमधील [AHS अंदाजित ३० दिवस ५०,००,०००|  ९,००,००० ५९,००,००० 
प्रक्रियेद्वारे संस्थांमार्फत विहीत कार्यपद्धतीचे अवलंब करुन प्रसिद्धी करणे |रकमेच्या मर्यादेत 
शक्य होईल. या माध्यमांच्या संस्थेनी निविदेमध्ये नमूद केलेल्या 
दराने प्रसिद्धी करण्याचे प्रस्तावित 
बाह्य माध्यमे (प्रदर्शने शाखा) 
१ |खाजगो atest CBC (DAVP) पुणे, मुंबई आणि नागपूर शहारातील भाडे तत्वावरील खाजगी |अंदाजितरकमेच्या १५ दिवस १५८,००,०००|  २,८५,००० १७,८५,००० 
यादीबरील व दर होडिंग्ज १55० Availability मर्यादेत 
Total - 8) ९,५५,००,०००| २४,८०,००० १,७९,८०,००० 
TOTAL (A+B)| &&2,44,000] २६,१५,९०० 266,190,200 
QML CORAM रु८०० [शासन निर्णय माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला येणारा कार्यालयीन उपकरणावरील खर्च, सॉफ्टअवेर, ६,५०,२०० ६,५०,२०० 
[कोटी इतक्या रकमेप्यंतच्या प्रसिद्धी | तरतुदीनुसार तात्पुरता मनुष्यबळावरील खर्च, संशोधन खर्च, वाहतूक खर्च, इतर किरकोळ खर्च 
आराखड्यासाठी एकूण खचांच्या ४% 
(रु.२० लाख) आणि त्यापेक्षा प्रत्येक 
[वाढीव रकमेसाठी २% (उर्वरित 
[रकमेवर (रु.५ कोटी बजाजाता)) प्रमाणे 
TOTAL EXPENDITURE] १,६९,०५,२०० १,९५,२१,१०० 


KKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


